माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ व गट-ब पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान उप) विभाग 
शासन निर्णय क्र. मातंस २०१८/ प्र.क्र.१७०/से-१/का.३९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ डिसेंबर, २०२२. 

शासन निर्णय :- 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक (तांत्रिक, गट-ब अराजपत्रित या 
संवर्गातून कक्ष अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब राजपत्रित या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी खाळील प्रमाणे विभागीय 
पदोन्नती समितीची स्थापना करण्यास झासन मान्यता देत आहे :- 


9 | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (मात) अध्यक्ष 

२ | श्री.सो.ना.बागुळ,सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(मागासवर्गीय प्रतिनिधी) सदस्य 

3 | संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय सदस्य 

४ | अवर सचिव, माहिती तंत्रज्ञान उप विभाग सदस्य सचिव 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२११२४१२०२३४५८०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kishor Balaram 
Gaikar 


(किशोर गायकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव (मातं), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) सह सचिव re), (मागासवर्गीयप्रतिनिधी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) प्रधान सचिव (मातं), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) सह सचिव (मात), (मागासवर्गीयप्रतिनिधी), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) संचालक (Ad), यांचे स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
७ निवड नस्ती. 


